कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५५/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:-०१ एप्रिळ, २०१९. 


पहा- १) प्रभारी न्यायाधीशा,कौटुंबिक न्यायाळय, नाशिक यांचे पत्र 
क्र./”लेखा/११०/२०१९, दि.२२.०२.२०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 


आस्थापनेवरील ४ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. २ येथील 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कोटुंबिक न्यायालय, 


नाशिक येथील ४ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक (२ पदे) आणि शिपाई- 
पहारेकरी (२ पदे) HAM एकूण ४ अस्थायी पदांना दि.०१ मार्च, २०१९ ते दि.३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 
२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये-(०१)(०२) 
प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१ फेब्रुवारी, २०१९ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.५५/का- नऊ 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०४०११६०८४९६७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


mogh Shyamkant Kaloti 
emnmen it Of Maharashtra, 00. 
Amo g h ह क sch, 
2.5.4.. 160284 14c43: 73204९5 
७_0९81818030355588753, 
S h ya mM ka n t Ka | ot | serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94ca6af8949 
7279007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: ) 


2019.04.01 16:12:27 +05'30' 


(अ. ऱ्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२) प्रमुख aaa, कौटुंबिक न्यायालय, नाशिक, 
3) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
४) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, 
) 
) 
) 


६) वित्त विभाग व्यय-५, 
७) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


